संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण 
गृहनिर्माण कार्यालयातील बँकिंग तज्ञ 
(कंत्राटी/बाह्ययंत्रणेद्दा)े या पदाचे रुपांतर 
राज्य माहिती, शिक्षण व संवाद तज्ञ 
(कंत्राटी/बाह्ययंत्रणेद्वारे) या पदामध्ये 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३२/योजना-१० 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: २१ फेब्रुवारी, २०२४. 
वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दि.०२.०६.२०१५ 
२) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र.इंआयो-२०१५/प्र.क्र.४१३/योजना-१०, दि.१०.०२.२०१६ 
३) केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे अ.शा.पत्र क्र.<-११०१२/०१/२०१७-३- 
(8 ३५३८७८), दि.०१.०६.२०२२ 

४ ग्रामविकास विभाग,झासन निर्णय क्र.प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.१४९/योजना-१०, दि.१६.११.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाच्या आस्थापनेवर संदर्भीय क्र.२ 
येथील दि. १०.०२.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, बँकिंग तज्ञ (कंत्राटी/बाह्ययंत्रणेद्वारे) हे ०१ पद 
मंजूर आहे. राज्य व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना झाल्यापासून बँकिंग तज्ञ (कंत्राटी/ बाह्ययंत्रणेद्वारे) हे पद 
रिक्‍त आहे. बँकींग विषयीचे कामकाज करण्यासाठी राज्यस्तरावर शासनाचे वर्ग-१ दर्जाचे २ सहाय्यक 
संचालक व २ लेखाधिकारी पदे मंजूर आहेत. त्यासोबतच बाह्ययंत्रणेव्दारे अनुभवी ३ लेखा सहाय्यक व 
२ डेटा एन्ट्री ऑपरेटर (लेखा) असे एकुण ९ अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. राज्य, जिल्हा व 
तालुकास्तरावर बँकिंग संबंधित कामकाज हाताळणारे कुठल व तज्ञ व्यक्‍ती असल्याने, बँकिंग तज्ञ 
(कंत्राटी/बाह्ययंत्रणेद्वारे) हे पद भरण्यात आलेले नाही. 


केंद्र शासनाकडून ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रचार, प्रसिध्दी व जन-जागृती सर्व स्तरावर 
करणे, ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रातील यशोगाथा तयार करणे, नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची फोटो व व्हिडीओ 
गॅलरी तयार करणे, समाज माध्यमांचा वापर करणे याकरीता माहिती, शिक्षण व संवाद उपक्रमांचा 
यथोचित वापर करण्याचे सूचित केले आहे. 


संदर्भीय क्र.४ येथील दिनांक १६.११.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयात “अमृत महा आवास 
अभियान २०२२-२३” या अभियानांतर्गत राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध घरकुल योजनांबाबत 
जनजागृती, प्रचार व प्रसिध्दी करण्यासाठी माहिती, शिक्षण व संवाद (IEC) च्या विविध उपक्रमांचा जसे 
Mass मिडीया, Outdoor मिडीया, Social मिडीया, Group मिडीया, आंतरव्यक्‍ती संवाद (IPC), 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३२/योजना-१० 


पारंपारीक मिडीया, इ. उपक्रमांचा यथोचीत वापर करण्या बाबत नमूद केले आहे. याकरीता संचालक, 
राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाच्या आस्थापनेवर माहिती, शिक्षण व संवाद 
संबंधित कामासाठी एक पद असणे आवश्‍यक असल्याने, बँकिंग तज्ञ (कंत्राटी/बाह्ययंत्रणेद्वारे) या पदाचे 
रूपांतर राज्य माहिती, शिक्षण व संवाद तज्ञ (कंत्राटी/बाह्ययंत्रणेव्दारे) मध्ये करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

संचाळक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील संदर्भीय 
दिनांक १०.०२.२०१६ अन्वये निर्माण करण्यात आलेल्या “बँकिंग तज्ञ” (कंत्राटी/बाह्ययंत्रणेव्दारे) या 
एका पदाचे रूपांतर “राज्य माहिती, शिक्षण व संवाद तज्ञ” (कंत्राटी/बाह्ययंत्रणेव्दारे) या एका पदामध्ये 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदरचा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील दिनांक ०२.०६.२०१५ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये, विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. “राज्य माहिती, शिक्षण व संवाद तज्ञ” (कंत्राटी/बाह्ययंत्रणेव्दारे) या पदाच्या मानधनामुळे उद्भवणारा 
खर्च केंद्र शासन पुरस्कृत तसेच राज्य शासन पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांसाठी उपलब्ध 
करण्यात आलेल्या प्रशासकीय खर्चाच्या निधीमधून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२११४०७१९४२२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sangeeta 
S a n g e et a Madan Kholgadge 


DN: cn=Sangeeta Madan 
M d Kholgadge, o=Rural Development 
a a n Department, ou, 
email=sangeeta.kholgadge@nic.in, 


K h 0 | g a d g e ne 2024.02.21 18:21:36 +05'30' 


सं.म.खोलगाडगे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 


२. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३२/योजना-१० 


& 3 


मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव व प्रधान सचिव. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा/ विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव. 
मा. मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव. 


. मा. सर्व पालकमंत्री तथा मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 


मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव. 


. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नियोजन/वित्त/सामाजिक 


विकास/गृहनिर्माण विभाग. 


. सर्व विभागीय आयुक्त. 

. आदिवासी विकास आयुक्‍त, नाशिक. 

. समाज कल्याण आयुक्त, पुणे. 

. कामगार आयुक्त, मुंबई. 

. संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय. 

. सर्व जिल्हाधिकारी. 

. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. संचालक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, मुंबई. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, नवी मुंबई. 

. सर्व कार्यकारी अध्यक्ष, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 


परिषद. 


. सर्व प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा. 

. सर्व उपायुक्त (विकास), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय. 

. अवर सचिव, योजना- १०, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई. 
. सर्व गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती. 

२५. 


सर्व सरपंच, ग्रामपंचायत. 
निवड नस्ती. 


न्याय/आदिवासी 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


(शासन निर्णय क्र.प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३२/योजना-१०, दि.२१ फेब्रुवारी, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट) 


परिशिष्ट 

सध्याच्या । सध्याच्या पदाची | कामाचे स्वरूप रुपांतरित पदाचे नाव पदाची अर्हता कामाचे स्वरूप वेतन/मानधन 
पदाचे नाव अर्हता 
बंकिगतज्ञ । कोणत्याही PFMS प्रणाली | राज्य माहिती, शिक्षण व | संगणक शास्त्र व गणित या | राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या | रु. ६०,०००/- 
(कंत्राटी/ शाखेतील पदवीधर | राबवितांना संवाद तज्ञ (Information, | विषयासह कोणत्याही शाखेची | विविध घरकुळ योजनांबाबत 
बाह्ययंत्रणे । (किमान Scale Il BT | बँकींग क्षेत्राशी | Education & | पदवी, जनजागृती, प्रचार-प्रसिध्दी 
व्दारे) पदावरून संबंधित Communication) शासनाच्या विविध योजनांचा | करण्यासाठी माहिती, शिक्षण व 

सेवानिवृत्त झालेला | सहकार्य घेणे, | (कंत्राटी/बाह्ययंत्रणेव्दारे) किमान १५ वर्षे अनुभव | संवाद (eC) च्या विविध 

असावा. वित्तीय आवश्‍यक, जागतिक बँक | उपक्रमांचा जसे- Mass मिडीया, 

तसेच किमान १० | संस्थांकडून अर्थसहाय्य योजनांचा किमान | Outdoor मिडीया, — Social 

वर्षे राष्ट्रीयकृत / | अतिरिक्‍त निधी qo वर्षे कामाचा अनुभव | मिडीया, Group मिडीया, 

शेड्युल कमशियल | मिळवण्यासाठी आवड्यक, sia! संवाद (7७, 

बँकेमध्ये काम | प्रयत्त करणे, Diploma in mass | पारंपारीक मिडीया इ. उपक्रमांचा 

केल्याचा अनुभव | राज्य शासन व communication, वापर करणे. 

असणे आवश्‍यक). | Ud स्तरावरील ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रात | मासिक, त्रैमासिक, यशोगाथा, 


बँकांशी समन्वय 
ठेवणे व बँकिंग 
क्षेत्रातील तज्ञ 
व्यक्तिचा 
सहभाग 
वाढविणे. 


किमान २ वर्षे माहिती, शिक्षण 
व संवाद कामाचा अनुभव 
आव्यक, संशोधन कार्याचा 
किमान १ वर्ष अनुभव असणे 
आवड्यक, फोटो शहॉप/ कोरल 
ड्रॉ हाताळण्याचे ज्ञान 


योजनांची पुस्तिका इ. लेखन, 
मुखपृष्ठ मांडणी व डिझाईन 
करणे, विडिओ व ऑडिओ 
जाहिराती स्क्रीप्ट लेखन व 
प्रवर्शित करणे तसेच शासन 
निर्णय ड्राफ्ट तयार करणे. 


